aT जिल्हयातील वाळवा तालुक्‍यातील 
इस्लामपूर येथील दत्त टेकडी परिसर विकास 
करणे या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८५/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ नोव्हेंबर, २०२३ 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.३१/६०२/२०२३-२४, दिनांक ०९.११.२०२३ 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दि. २०.०९.२०१९ 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ 
प्रस्तावना:- 
सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्‍यातील इस्लामपूर येथील दत्त टेकडी परिसर विकास करणे या 
कामांचे रु.५४५.९३ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव वाचा येथील क्र.१ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
सदर अंदाजपत्रकास वाचा येथील क्र.३ च्या शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार मुख्य अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी तांत्रिक सहमती (Technical Approval) दिलेली आहे. 
वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या वाचा 
येथील क्र.२ चा शासन निर्णय दिनांक २०.०९.२०१९ मधील भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२) 
आणि १३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वाचा क्र.३ येथील दिनांक २५.०९.२०१९ च्या 
परिपत्रकान्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत उपभोक्ता विभागास देण्यात आलेले आहेत. 


त्यानुसार सांगळी जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्‍यातील इस्लामपूर येथील दत्त टेकडी परिसर विकास 
करणे या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
वाचा येथील क्र.१ च्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचा वाचा येथील नमूद क्र.२ चा शासन 
निर्णय व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वाचा येथील नमूद क्र.३ चे परिपत्रक आणि विभागास प्राप्त 
अधिकार विचारात घेता, सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्‍यातील इस्लामपूर येथील दत्त टेकडी परिसर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८५/फ-९ 


विकास करणे या कामांचे रु.५२५.४५ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” 
(Recapitulation Sheet) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तसेच खाळीळ अटींच्या अधीन राहून शासनाची 
प्रशासकीय मान्यता (वित्तीय मान्यता वगळून) प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१. अंदाजपत्रक व नकाशे उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करुन घेण्यात यावे. 

२. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

3. सदरची कामे प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या रक्‍्कमेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात यावी. 

४. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 

५. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना 
विचारात घ्याव्यात. 

६. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

७. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून करण्यात यावा. 

८. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके 
मंजूर करूनच काम हाती घ्यावे. 

९. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे / नियम 
संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता 
घ्यावी. 

१०.वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकातील अटी व वित्त विभागाने वेळो वेळी 
घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

११.शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात 
नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

१२.कामांची अंमलबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली 
अवलंबण्याची दक्षता घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), दिनांक 
२०.९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा या शासन निर्णयातील भाग एक उपविभाग- ५ 
परि.क्र.१३४ (१), १३४ (२) आणि १३४ (३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक 
क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/ इमा-२, दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित 
रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी 
तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे उपभोक्ता विभागास प्रदान करण्यात आलेले 
वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८५/फ-९ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२८१७५४४००७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R5OJA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db7 
55d4af91632f6c0b678e, postalCode=414001, 


st=MAHARASHTRA, 
serialNumber=3b 1afe499c80878329fbb017e4922f7356ccSedc 
76102e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VIJAY HOSHING 


Date: 2023.11.28 17:54:59 +05'30' 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 

४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर 

५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती. 


eo ne 6 © 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८५/फ-९ 


प्रपत्र-अ 

शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८५/फ-९ दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२३ चे प्रपत्र -अ 
NAME OF WORK:- Proposed Development of Datta Tekadi Area At-Urun-Islampur Tal 
Walwa Dist-Sangli. 


RECAPITULATION SHEET 
Cost Rs. 
Total 
A) | Essential Items (Component) 
1 | Entrance Plaza, security Cabin, Upahargraha 
Ground Floor 2385227 
2 | Steps And laternal Road 
Ground Floor 5076857 
3 | Toilet Block 1595022 
4 | Solar Street Light 352144 
5 | Paar Construction Arround Tree 920572 
| 6 Water Tank And Pipeline 656279 
7 | Amphithetre 1030413 
हि Compound Wall 11686161 
ea Parking 1049551 
10 | Accupressure Park (Pable Stone) 4253760 
11 | ACP Room (Butterfly Garden) 394636 
Total 29400622 
2 | Electrical Buildings 
Royalty & Lab Testing Charges 1.50% 441009.33 
Sub Total (A) 29841631.33 
B) | b) Fuel Gas Pipeline a 
c) Bio Digester Effluent Treatment Plant PO 
d) Rain/Roof Water harvesting 1% 294006.22 
e) Solar roof Top (Mou) to be executed 5% 1470031 
f) Ramp of Handicap a अगा 
g) Furniture [ig = ey 
Sub Total (B) 1764037.22 
2 | a) Water Supply and Sanitary Works. 8% of A 2387330 
3 | b) Electrification 
Internal 5% (On Sub Total A) 1492082 
External 6% (On Sub Total A) 1790498 
Fire Frightening Arrangement etc. 
Sub Total (3) 3282580 
Sub Total (A+B+2+3) 37275578.55 
BO Miscellaneous Items. 
(i) Compound wall and Gate (Rmt) a a 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८५/फ-९ 


ii) Internal/Concrete Roads (Rmt) PO 
iii) Development of Ground PO 
iv) Parking PO 
v) Retaining Wall PO 
vi) Soil Investigation & Datail Land Survey PO 
vii) CC Drains and C/D Works / Ghat PO 
vii) Royalty & Testing Charges PO 
Sub Total (B) PO 
Sub Total (1+2+3+B) 37275578.55 
C_ | Optional Items. 
1 | Uner Water Tank for R/W Harvesting (Cum) PO 
2 | Water Main Storage and Pump hours bore well PO 
3 | Air conditioning PO 
4 | Lifts PO 
5 | External Toilets PO 
| 6 AB room Area lighting, Pumps, Genretor 1000000 
7 | CCTV 1000000 
Zz Water Sport Equipment PO 
Sub Total (C) 2000000 
Project Cost (P) =A -- 3 -- 39275578.55 
)D Provisions 
1) Contegencies 4% on A) 1491023 
ii) Green Building PO 
iti) Gst 18.00% on (P) 7069604 
iv) Insurance 1% on (P) 392755.78 
v) Price Escalation 5% on (A) 1863778.92 
vi) Centage Charges 5% (A) 1863778.92 
Total Cost (D) 12680940.62 
Total Project Cost (A+B+C+D) 51956519.17 
1) PMC Charges 1.50% On Total Project Cost (P) 589133.67 
Total Project Cost A+B+C+D+E 52545652.84 
Say Rs. Lakhs 525.45 


VIVEK VIJAY 
HOSHING 


Digitally signed by VIVEK VJAY HOSHING 

DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R50JA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc1 7db755d4 
af91632f6c0b678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 
serialNumber=3b 1 afe499c80878329fbb01 7e4922f7356cc5edc7610 
2e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VAY HOSHING 

Date: 2023.11.28 17:55:16 +05'30' 


(विवेक Bert) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


